सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात कृषि 
विद्यापीठांना ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) 
अंतर्गत अनुदान वितरीत करण्याबाबत.... 
(कार्यक्रमांतर्गत ) 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
शासन निर्णय क्रमांक : कोकृवि-११२१/प्र. क्र.१७/७-अे, 
दिनांक : १० मार्च २०२१. 


वाचा :- १) नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांचे पत्र 
क्र. डॉबासाकोकृवि/लेखा-२/८१२/२०२०, दि.१९.०१.२०२१ 

२) नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे पत्र 
क्र. वि.प्रवि./अंदाज/२॥8॥-००९९/२०२०-२१/१५०६, दि.११.११.२०२० 

३) नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे पत्र 
क्र. सिएफबी/४४४९/२०, दि.११.११.२०२० 

४) शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, कृषिवि-३७२०/ प्र.क्र. ५९/७-अ, 
दिनांक ०१ जुलै, २०२०. 

५) कृषि व पदुम विभाग जा. क्र. कृषिवि-३७२०/ प्र.क्र. ५६/७-अ, दि. २९.७.२०२०, 
दि. १०.०८.२०२०, दि. २८.९.२०२०, दि.१५.१०.२०२०, दि.२४.११.२०२०, 
दि.२३.१२.२०२०, दि. १४.०१.२०२१ व दि.२५.०२.२०२१ ची पत्रे 

शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला व वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
यांना '२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण' या मुख्य लेखाशीर्षाखाली '०१ पीक संवर्धन', २४१५ ००८१, 
२४१५ ००९९ व २४१५ ०१०५ या लेखाशीर्षांतर्गत ३६-सहायक अनुदान (वेतन) करीता संदर्भ क्र.४ व ५ अन्वये 
यापुर्वीच ९० टक्केच्या मर्यादेत अनुदान वितरीत hes आहे. सद्यस्थितीत उपरोक्त तीन विद्यापीठांना, 
३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या २० टक्के प्रमाणात 
खालीप्रमाणे एकुण रु. ९०,००,००० /- (अक्षरी रुपये नव्वद लाख रुपये फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास 
शासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 


(रु. हजारात) 


अर्थसंकल्पीत वितरीत करावयाचे 


अ.क्र. | योजनेचे नाव व लेखाशिर्ष 2090-29 अनुदान 
तरतुद २०२०-२१ | अनुदान (Ro टक्के) 


डा. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाला 


cE? १५००० ३००० 
सहायक अनुदान २४१५ ००८१ 
डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला 

२ २०००० ४००० 
सहायक अनुदान २४१५ ००९९ 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाला 

३ १०००० २००० 


सहायक अनुदान २४१५ ०१०५ 


४५००० ९००० 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२१/प्र. क्र.१७/७-अे, 


२. सदर झासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शातींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


१ कृषि विद्यापीठानी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील अनुज्ञेय 
बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 
२) वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर 
सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर 
वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 
३) ज्या योजनांतर्गत योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, अशा योजना संबंधित कालावधीनंतर 
शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 
४ महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, 
अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेशा / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत 
आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाळ शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष 
समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित 
निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 
4) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेळी आहे. याबाबत 
विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न 
वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 
६) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १२९१ मधील 
तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा 
अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व शार्तींचे 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 
३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 
४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, जि. रत्नागिरी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला व 
उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत 
मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, 
दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि झासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अ, 
दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत 
आवर्यक कार्यवाही करावी. 
५. हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या WANA तसेच दापोली, अकोला व परभणी विद्यापीठांकरीता 
अनुक्रमे नियोजन विभागाचा अनौ. संदर्भ क्र.४३/१४३१, दि. ४.२.२०२१, क्र.६०/१४३१, दि.९.२.२०२१ व 
क्र.५३/१४३१, दि.५.२.२०२१ वित्त विभागाचा अनौ. संदर्भ क्र.६२/व्यय-१, दिनांक २६.२.२०२१, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२१/प्र. क्र.१७/७-अ, 


क्र.६५/व्यय-१, दिनांक ०१.०३.२०२१, क्र.६३/व्यय-१, दिनांक २६.२.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर बसाई टवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०३१०१७०३२०३००१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Mangesh Meher 
Date: 2021.03.10 17:08:17 +05'30' 


(वर्षा मेहेर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
२. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 
३. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
४. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 
५. उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली / अकोला / परभणी, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी / उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी / उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी, 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
११.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१२.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१४.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग १४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
१५.कक्ष अधिकारी /अवर सचिव, कार्यासन It / gst, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई - ४०० 032, 
१६.कार्यासन 0-3 (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


अ.क्र. 


शासन निर्णय क्र. कोकृवि-११२१/प्र.क्र.१७/७अ, दि. १० मार्च २०२१ चे सहपत्र 


प्रपत्र-अ 


योजना / प्रकल्पाचे नांव 


अर्थसंकल्पीत निधी 
सन २०२०-२१ 


ओ) डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००८१, ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


za 


रोहा, जि.रायगड येथे काढणी पश्चात पदव्युत्तर व्यवस्थापन संस्था, 


शिरगांव, जि.रत्नागिरी येथे तीन वर्षाचा मत्स्यव्यवसाय अभियांत्रिकी 


सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, पेठकिल्ला, जिल्हा-रत्नागिरी 


३००० 

त्रिकी पदविका अभ्यासक्रम सुरु करणे. २००० 

मुळदे, ता.कुडाळ, जि.सिंधुदूर्ग येथे उद्यानविद्या महाविद्यालय सुरु करणे. ५००० 
येथील इमारत बांधकाम. fF - १ 

५००० 


सेंद्रीय होती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे. 


VHT 3) 44000 


ब) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००९९, ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


| oa | 


Ea 


विभागीय कृषि संशोधन केंद्र सिंदेवाही चंद्रपुर केंद्राचे बळकटीकरण करणे ८७०४ 
Pie 4 द्यालय APTANA महाराजबाग सर्वे क्र.३११ म व अंब पती संशोधन क्षेत्रीय लिक ना 
कार्यालय व सायंटिस्ट होमचे बांधकाम करणे. 

डॉ.पंजाबराव sarge कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे pF 0__| 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे PF 0__| 
डा.पंजाबराव देशमुख द्यापीठ अंतर्गत नागपूर येथील कृषि महाविद्यालयाचे पदवी धारक विद्य ee | 
करीता मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे (स्नातकोत्तर) 

डॉ.पंजाबराव देशमुख द्यापीठ अंतर्गत नागपूर येथील कृषि महाविद्यालय धारक बिळे आं 
वसतीगृहाचे दुसऱ्या माळयावरील भोजन कक्ष / मनोरंजन कक्षासह बांधकाम करणे 

डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे उपहारगृह इमारतीचे बांधकाम करणे pF 0__| 
डा.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, i कृषि महाविद्यालय नागपूरचे महाराजबाग सव शा 
क्र.८३/४ मौजा लेंड्रा येथे माळी ट्रेनिंग सेंटरचे बांधकाम करणे 

शासकीय अन्न तंत्र महाविद्यालय, यवतमाळ ५००० 
संत्र्याच्या कलम व प्रजाती संशोधन व उपलब्धता स्थापन करणे १२९६ 
शासकीय कृषि महाविद्यालय, मुल, जि. चंद्रपूर ५००० 


एकूण ब) २०००० 


क) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०१०५, ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) 
कृषि महाविद्यालय, गोळेगांव ता.औंढा नागनाथ, जिल्हा - हिंगोली. 
कृषि महाविद्यालय, लातूर २९ पदे. 

कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन पदव्युत्तर संस्था, चाकूर, जिल्हा - लातूर. १०२९ 
सेंद्रीय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे. 


=a 
2 
3 


8 


(अक्षरी 


नव्वद लाख फक्त) 


२९८६ 


६०० 


५३८५ 
एकूण क) १०००० 
एकुण अ--ब-क ४५००० 


रु. हजारात 
२० % च्या मर्यादे 
वितरीत करावयाचे 
अनुदान 


६०० 


४०० 


